महासमादेशक, गृहरक्षक दल व संचालक, 
नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या 
महासंचालक दर्जाच्या पदास मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : आयपीएस - १११२ / प्र.क्र.४६ / पोल -१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक:|०फेब्रुवारी, २०१२. 


वाचा: १) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक:आयपीएस-१७१०/प्रक्र,३०३/पोल-१, दिनांक १७ जानेवारी 
२०११ व दि. २६.०८.२०११, 
२) वरीष्ठ प्रसासकीय अधिकारी (प्रशासन व धोरण)नागरी संरक्षण व होमगार्ड,महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई.यांचे क्र.नाहंस /का-३/३१/मुदतवाढ/संचालक/२०११/२३५४ दि.३.१२.२०११ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 
राज्यातील महासमादेशक, गृहरक्षक दल व संचालक, नागरी संरक्षण दल, महाराष्ट्र 


राज्य, मुंबई हे महासंचालक दर्जाचे पद दि.१.८.२००९ पासून खारिज करण्यात आले होते. तथापि, 
राज्यात गृहरक्षक दलाचे वाढते काम व जबाबदारी विचारात घेता, हे पद संदर्भाधीन दिनांक १७.०१.२०११ 
चे निर्णयानुसार पुनर्णिवीत करण्यात आलेले आहे. व या पदास शासनाच्या संदर्भाधीन दि.२६.०८.२०११ 
च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०११ ते 2.02.2092 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.या 
पदास दिनांक ०१.०३.२०१२ ते २८.०२.२०१३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

राज्यात महासमादेशक, गृहरक्षक दल व संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
हे एचजी + रुपये ७५,५००-८०,०००/- या वेतनश्रेणीतील महासंचालक दर्जाचे पद दिनांक ०१.०६.२०१० 
पासून पुनर्णिवीत करण्यात आले आहे. या पदास शासनाच्या संदर्भाधीन दि.२६.०८.२०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०११ ते २९.०२.२०१२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती, सदर पदास 
दिनांक ०१.०३.२०१२ ते २८.०२.२०१३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
2. वरील पदाच्या वेतन व भत्त्यावर होणारा खर्च हा "२०७०-इतर प्रशासकीय सेवा, (१०६), 
नागरी संरक्षण (तीन) राज्य नागरी संरक्षण संघटना" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो खर्च 
सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


D:\new pol-I\UPGRADE& DOWNGRADE\GRCR.46,12, DG Homeguard.Extension Iwp.lwpl 


| हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ७७/ 92 /व्यय-७, दिनांक 
०९,०२,२०१२ अन्वये प्राप्त झालेल्या त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 

डु सांकेतांक : : Lo fT OTIZ et CMS UL 00} 
वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक आसा 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


9). 


( कैलास वि. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


* महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

* महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई. 

*« महासमादेशक, गृहरक्षक दल व संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
* महालेखापाल - १ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

* अधिदान व लेखा अधिकारी / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

* वित्त विभाग/ व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 

* सहायक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

* निवड नस्ती. 


D:\new pol-I\UPGRADE& DOWNGRADE\GRCR.46.12. DG Homeguard.Extension iwp.lwp2 


